केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत सर्वसाधारण योजनेतून सन २०२१- 
२२ मधील प्रलंबित कोविड-१९ ची रक्‍कम सन 
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून 
२२१०५२४६ या लेखाशिर्षातून ४०% राज्य 
हिछयातील रु.०.६७ लक्ष अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा -३५२१/प्र.क्र.४६/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : १८ मे, २०२२ 


वाचा :- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 

२) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ एफएमजी/ 
कोरोना रा.हि./९२३२/२०२२-२३, दिनांक १९.०४.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामिण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी,कार्यक्षम,उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा 
उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिळ, २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामिण 
आरोग्य अभियान सुरू केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (Reproductive 
child Health), नियमित लसीकरण, मिशन फ्लेक्सीपुलळ, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण व पल्स 
पोलियो लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सन २०२१-२२ मध्ये सर्वसाधारण (96188) वर्गवारीतून 
कोविड-१९ साठी ४०% राज्य हिछ्याचे अनुदान रु. १२३५५६.१० लक्ष राज्य आरोग्य सोसायटीस 
वितरीत करण्यात आले असून प्रलंबित राहिलेले रु. ०.६७ लक्ष इतके अनुदान सन २०२२-२३ च्या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण 
वर्गवारीतून (General) कोविड-१९ साठी सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित ४०% राज्य हिऊर्यातील रक्‍कम 
वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी प्रदान केळी आहे. सदरचा राज्य हिस्सा वितरीत करण्याकरिता 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२१०५२४६ करीता रु. ८१२००.०० लक्ष एवढी तरतूद 


शासन निर्णय क्रमांकःपुरमा-३५२१/प्र.क्र.४६/२१/आरोग्य-७ 


अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सबब, सदर तरतुदीतून रु. ०.६७ लक्ष इतकी रक्‍कम राज्य आरोग्य 
सोसायटीस वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करून 
विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. 
व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२२-२३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 
गं सन २०२२-२३ची 
7 तपशिल अर्थसंकल्पीय | मागणी रक्‍कम 
लेखाशिर्ष ल pas 
क्र. (राज्य ४०%) 


तरतूद 


आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य; ०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर 
खर्च; सर्वसाधारण योजना 

* (०१)(१५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र ae Cepek Pe 
पुरस्कृत योजना (४० टक्के राज्य हिस्सो) 
कार्यक्रम, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, 2022 च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शार्तींची पूर्तता केली असल्याचे कार्यक्रम 
प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले असून 
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर HS आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक ov एप्रिल, 
२०२२ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाली असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या 
लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा 
निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, 
भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाळी एक वर्ष जूने 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य 
सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःपुरमा-३५२१/प्र.क्र.४६/२१/आरोग्य-७ 


विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व 
शर्तीचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवश्यक त्या बाबी 
स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च 
करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदर अनुदान Gard असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 
केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, 
२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवऱ्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 


७. सदर are निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २३८/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 
२८.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०४१५०९०२४२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SOMNATH VASANT POTARE 
S O M N AT H DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6 


651¢5d43a1 2d84cf305d3ff791ea7f16, 
pseudonym=2F7DD6849F376E58DE2CF34A8700 
B81E11CB58E0, 
serialNumber=17E9C3C1EF20B007FEFC5A1F1ECO 


POTARE — 
(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःपुरमा-३५२१/प्र.क्र.४६/२१/आरोग्य-७ 
९. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


